१ ऑक्टोबर-जागतिक ज्येष्ठ नागरिक दिवस साजरा 
करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, 
शासन परिपत्रक : GSAT २०२२/प्र.क्र. २६६/सामासु 
१४२ (वि.), मंत्रालय, मुंबई - ३२. 
दिनांक :- २३ सप्टेंबर, २०२२. 


वाचा:- शासन निर्णय,सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग क्रमांक जेष्ठना 
२०१६/प्रक्र.9१/सामासू,दि.९ जुले,२०१८ 


शासन परिपत्रक :- 


भारताच्या संविधानातील राज्य धोरणाची निदेशक तत्वावरील अनुच्छेद ३९क व ४१ मध्ये ज्येष्ठ नागरिक 
सुस्थितीत असावा अशी तरतूद आहे. ज्येष्ठ नागरिकांचे समाजातील स्थान विचारात घेता त्यांना वृध्दापकाळ चांगल्या 
त-हेने घालविता यावा, समाजामध्ये त्यांचे जीवन सुसह्य व्हावे, शारिरीक/मानसिक आरोग्य सुस्थितीत रहावे, 
वृध्दापकाळामध्ये त्यांच्या आर्थिक क्षमता, कामाचा हक्क, शिक्षणाचा हक्क आणि सार्वजनिक मदत मिळविण्यासाठी 
राज्याचे सर्वसमावेशक धोरण दि.९ जुले,२०१८ च्या शासन निर्णयान्वये निर्गमित करण्यात आळे आहे.सदर शासन 
निर्णयातील तरतूदीनुसार १ ऑक्टोबर हा दिवस राज्यात जागतिक ज्येष्ठ नागरिक दिवस (International Day of 
Older Person) साजरा करण्याचा निर्णय घेण्यात आलेला आहे. 
२. त्यानुसार राज्यात सर्व ठिकाणी “ १ ऑक्टोबर,२०२२”, हा दिवस जागतिक ज्येष्ठ नागरिक दिवस म्हणून 
साजरा करण्यात यावा व त्यानिमित्ताने वृत्तपत्रात जाहिराती देणे,सार्वजनिक पदयात्रा,प्रभात फे-या, सभा, विशेष 
कार्य केलेल्या ज्येष्ठांचा व ज्येष्ठ नागरिकांसाठी काम करणा-या बिगर सरकारी संस्थांचा सत्कार,गौरव, आरोग्य 
शिबीरे,चर्चासत्र /परिसंवाद इ.कार्यक्रमांचे आयोजन करण्यात यावे. तसेच या कार्यक्रमाच्या माध्यमातून ज्येष्ठ 
नागरिकांसाठीचे कायदे व योजना विषयक बाबींची माहिती,वृध्दांचे हक्क,ज्येष्ठ नागरिकांना देण्यात येणाऱ्या सोयी - 
सुविधा, ज्येष्ठ नागरिकांच्या मदतीसाठी हेल्पलाईन इत्यादीबाबत मार्गदर्शन करण्यात यावे. 
३. जागतिक ज्येष्ठ नागरिक दिवस राज्यात सर्व जिल्हाधिकारी, सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्था ,सर्व शासकीय 
/निमशासकीय कार्यालये, महानगरपालिका व नगरपालिका / नगर परिषदांमार्फत आयोजित करण्यात यावा. सदर 
दिनानिमित्त ज्येष्ठ नागरिकांसाठी वरीलप्रमाणे विविध कार्यक्रम /उपक्रम राबविण्यात यावेत. 
प्रस्तुतचे चे शासन परिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आले असून त्याचा संगणक सांकेतांक क्रमांक २०२२०९२६१२१७४२९३२२ असा आहे. हे शासन परिपत्रक 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
Rajesh Sadashiv यण णा 


.20=165bc3b66844eff888fd282269f89 1 3cd36baadbc01 bcf006e056. 
M rial bet -7e57add6a85f0ct35923f0f015d8e4d4d3a72ec43ad6008F 
a 1] re a [| 036a3ab06aa1bb85, Ri ॥ Sadashiv Manjrekar 
Date: 2022.09.26 12:20:35 +05'30' 
(राजेश मांजरेकर) 
कक्ष अधिकारी,महाराष्ट्र शासन 


प्रत :- 
१. मा.मुख्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय,मुंबई. 


शासन परिपत्रक क्रमांकः जेष्ठना २०२२ /प्र.क्र. २६६/सामासु 


. सर्व मंत्री/राज्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव 


मा. विरोधी पक्ष नेता,विधानमंडळ मुंबई 


४. सर्व अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव ,प्रशासकीय विभाग,मंत्रालय,मुंबई 


. विभागीय आयुक्त,सर्व प्रादेशिक विभाग 


आयुकक्‍्त,समाजकल्याण,पुणे 


७. जिल्हाधिकारी,सर्व जिल्हे 
८. आयुक्त,सर्व महानगरपालिका/नगरपालिका 


. सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्था, सर्व शासकीय /निमशासकीय कार्यालये, 
. सर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी,जिल्हा परिषद 

. महासंचालक,बार्टी,पुणे. 

. सर्व प्रादेशिक उपायुक्‍त, समाजकल्याण 

. सर्व सहाय्यक आयुक्‍त,समाजकल्याण 

१४. 
१५. 


सह सचिव (सामासु ) , मंत्रालय,मुंबई. 
निवडनस्ती. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


